आमगाव नगरपरिषद, जि.गोंदिया या नागरी स्थानिक 
संस्थेतील पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ०३२ 
दिनांक : ०४ मे, २०२३. 
संदर्भ:- १.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.०५.०७.२०१६. 
२.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१६/प्र.क्र.३०१/भाग-१/नवि-१४, 
दि.२२.०९.२०१७. 
३. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१३९/नवि-१४, दि.१२.०२.२०१८. 
४. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.9४/नवि-१४, दि.१७.०६.२०१९. 
५. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.६९/नवि-१४, दि.११.०९.२०१९. 
६. नगर विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१५५/नवि-१४, दि.२८.१०.२०२१. 
७. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.२०६/नवि-१४, दि.१०.०२.२०२२. 
८. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१०२/नवि-१४, दि.१४.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी व अन्य ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 
१०१ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींचा व आकृतीबंध/ पदनिर्मितीचा व त्यासाठीच्या वार्षिक आवर्ती सहायक 
अनुदानाचा प्रस्ताव शासन निर्णय दि.०५.०७.२०१६ अन्वये मंजुर करण्यात आला आहे. तसेच, नव्याने 
निर्माण करण्यात आलेली पदे भरण्यासाठी निकष विहीत केले आहेत. 

त्याचप्रमाणे, दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद oh. मध्ये, यापुढे, नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या नगरपरिषदा/ नगरपंचायती यांच्याकरीता उपरोक्‍त निकषानुसार आकृतीबंध निश्चित करण्यास व 
अनुषंगाने पदे निर्माण करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त निकषानुसार यापुढे नव्याने निर्माण होणाऱ्या नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायती यांच्याकरीताचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्गातील पदांसाठी नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय प्रमाणनिश्चिती व 
सुधारित आकृतीबंध संदर्भीय क्र. ३ येथील दि.१२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आला 
आहे. 

तसेच, संदर्भ क्र.५ येथील दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार स्वच्छता निरीक्षक 
संवर्गाचा समावेश राज्यस्तरीय संवर्ग पदांमध्ये करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्गाची पदसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१, ३ व ५ येथील शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, संदर्भीय क्र.२,४, ७ 
व ८ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे २७, ७, १२ व ४ नवनिर्मित नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींसाठी व 
आकृतीबंध/ पदनिर्मिती व त्यासाठीचे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

आता, संदर्भ क्र.१ येथील दि.०५.०७.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील तालुका 

मुख्यालयाच्या ठिकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती या नागरी स्थानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४ 
आमगांव नगरपरिषद, जि.गोंदियाचा समावेश करण्यात आला होता. दिनांक ०२.०८.२०१७ रोजीच्या 
शासन अधिसूचनेन्वये आमगांव नगरपरिषद, जि. गोंदिया गठित करण्यात आली. तथापी, सदर 
अधिसूचनेविरोधात मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट याचिका क्र.५९००/२०१९ मध्ये मा. 
उच्च न्यायालयाने सदर अधिसूचना रद्द करण्याबाबत दि.२८.११.२०१७ रोजी आदेश दिले होते. सदर 
आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई येथे SLP (0 ॥९०.०३३५९०/२०१७ याचिका 
दाखल केली असून यात मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दि.०६.१२.२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या दि.२८.११.२०१७ रोजीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. याबाबत 
अद्याप अंतीम आदेशा पारित झालेले नाहीत. 
सबब, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.०६.१२.२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये सद्यस्थितीत आमगांव 
नगरपरिषद अस्तित्वात आहे. 
सबब, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने उपरोक्‍त दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व 
दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने, आमगांव नगरपरिषद, जि.गोंदिया 
मधील आकृतीबंध निश्चित करणे व अनुषंगाने पदनिर्मिती करण्याबाबतचा व सदर पदांच्या वार्षिक आवर्ती 
सहायक अनुदान मंजूरीबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी 
शासनास सादर केला आहे. 
प्रत्येक नगरपरिषद/ नगरपंचायती यांच्याकरीता अधिनियमातील तरतूदीनुसार मुख्याधिकारीचे १ पद 
निर्माण करणे आवश्यक आहे. आमगांव नगरपरिषद, जि.गोंदिया मधील मुख्याधिका-याचे पद संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आहे. तसेच, संदर्भ क्र.६ येथील दि.२८.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यातील ब वर्ग दर्जाच्या नगरपरिषदांमधील मुख्याधिकारी पदावर मुख्याधिकारी गट-ब 
संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. सबब, 
मुख्याधिका-याचे नविन पद निर्माण करणे आवश्‍यक नाही. 
सबब, आमगांव नगरपरिषद, जि.गोंदिया साठी दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व 
दि.११.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक आकृतीबंध निश्चिती व वार्षिक आवर्ती 
सहायक अनुदान मंजूरी तसेच, सफाई कामगारांच्या पदांसाठी वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदानास 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नगर विकास विभागाच्या दि.०५.०७.२०१६, दि.१२.०२.२०१८ व दि.११.०९.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार आमगांव नगरपरिषद, जि.गोंदिया साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार (सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ३४५६४) सोबतच्या सहपत्र-अ व ब मधील एकुण ४१ पदांचा आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात येत असून, त्यासाठीचा रु. १,९३,७३,०९७/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४ 

२. तसेच, आमगांव नगरपरिषद, जि. गोंदिया ची लोकसंख्या ३४,५६४ इतकी असून, दर १००० 
लोकसंख्येमागे १ सफाई कामगाराचे पद निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, सदर लोकसंख्येनुसार सफाई 
कामगारांच्या ३४ काल्पनिक पदांच्या वेतनासाठी रू.९६,९२,२६४/- वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान अनुज्ञेय 
होईल. तथापि, प्रथम टप्प्यात ३४ काल्पनिक पदांऐवजी १७ एवढ्या सफाई कामगारांच्या काल्पनिक पदांच्या 
वेतनाएवढेच म्हणजेच रू.४८,४६,६३२/- एवढे वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्तप्रमाणे, निर्माण करण्यात आलेली पदे दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयातील विहित 
कार्यपद्धती अवलंबून भरण्याबाबतची कार्यवाही करुन, त्याबाबतच्या करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल यासंदर्भात दि.०५.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या समितीकडून दर 
पंधरवड्यास शासनास सादर करावा. 

४. उपरोक्त पदावरील खर्च मागणी क्र.मुख्य लेखाशीर्ष एफ-२, “१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य” 
(००)(६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना सहायक अनुदान (२२१७८०६६) या 
खाली टाकून सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. उपरोक्तप्रमाणे मान्यता मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१३०७४३८०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१5-0(९९१७5-॥९॥॥-॥--०-५५५ ५५५ 
LAKKAS 


सोबत:-सहपत्र-अवब . (अ. का. लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
६. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी. 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर भवन, नवी मुंबई. 
११. सर्व संबंधित विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 
१२. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


SR निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४ 


१३. सर्व संबंधित नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी. 
१४. वित्त विभाग (कार्या.वित्तिय सुधारणा-१/व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. महालेखापाल (ले. प अ)/(ले.प.), १ व २, मुंबई/ नागपूर. 
१८.निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


SRA निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४३/नवि-१४ 


आमगांव नगरपंचायतींकरीता मंजूर करावयाच्या पदांचा तपशील. 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ -२०२२/ प्र.क्र.३४३/ नवि-१४, दि.०४ मे,२०२३ सोबतचे 


सहपत्र-अ 
() राज्यस्तरीय संवर्गातील पदांव्यतिरिक्‍त पदे. 
अक्‌ पदाचे नाव वेतन श्रेणी पदसंख्या वार्षिक खर्च 
.र (१ न.पं.) (१ न.पं.) 
१. लिपिक टंकलेखक 5-६ (१९९००-६३२००) १० २०,६०,८८० 
२. | गाळणी चालक/ प्रयोगशाळा | 5-६ (98R00-§3200) १ २,२५,०९६ 
सहायक 
३. | पंप  ऑपरेटर/ विजतंत्र/ | 5-६ (१९९००-६३२००) ३ ६,१८,२६४ 
जोडारी 
४. तारतंत्री / वायरमन 8-६ (१९९००-६३२००) ३ ६,१८,२६४ 
षु. clk  7[______| 5-१ (१५०००-४७६००) ३ ४,६२,८१६ 
६. मुकादम 5-१ (१५०००-४७६००) :। ६,९०,००० 
व्हाल्वमन 5-१ (१५०००-४७६००) 9 १,५४,२७२ 
एकुण २५ ८८,२८,४२४ 


ब) महाराष्ट्र नगरपरिषद संवर्ग सेवांतर्गत पदांचा सुधारित आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवा नगरपरिषद व नगरपंचायत निहाय प्रस्तावित पदसंख्या 


आकृतीबंध प्रकार क्र. ५ २५,००० ते ३९,९००० लोकसंख्या असलेल्या “क” वर्ग नव्याने स्थापन 
नगरपंचायतीसाठी 
नगरपरिषद/ Ll नगरपरिषद/ नगरपंचायत निहाय पदसंख्या ९ 
नगरपंचायती संख्या 
संवर्ग सेवा नाव श्रेणी-अ श्रेणी-ब श्रेणी-क श्रेणी-क सेवा 
S-9¢ S-98 S-93 5-१० निहाय 
(४१८००- | (३८६००- | (३५४००- | (२९२००- । एकुण पद 
932300) | १२२८०० ११२४००) ९२३००) संख्या 
महाराष्ट्र नगरपरिषद | अ.स्थापत्य =a q q = aa Q 
अभियांत्रिकी सेवा ब.विद्युत fe | =e q |: 2. | १ 
क.संगणक poo Ie 7) q poo q 
महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय, मलनिस्सारण व (| शिका १ पकी १ 
स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखापाल व लेखापरिक्षक 1 0___| i= २ =a 2 
महाराष्ट्र नगरपरिषद कर निर्धारक व प्रशासकीय शिंक २ i | 8 नि 
सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा विक [er | ce q q 
महाराष्ट्र नगरपरिषद नगररचनाकार आणि i | i q | q 
विकास सेवा 
महाराष्ट्र नगरपरिषद स्वच्छता निरीक्षकसेवा | lo | ee ae q 
श्रेणी निहाय एकुण पदसंख्या | oo | ३ | ४ | २ १६ 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


